शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त 
अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने 
विवक्षित कामासाठी घेणे... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००(भाग-१/१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जुले, २०२१. 


वाचा :- १. शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२२/कोषा-प्रश्ा ४, 
दि. २९ जानेवारी,२०२०. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण २७१५/प्र.क्र.१००/१३, 
दि. १७.१२.२०१६. 


शासन परिपत्रक :- 


शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी 
घेण्याबाबचा शासन निर्णय दि. १७.१२.२०१६ अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन 
निर्णयात करार पद्धतीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या पारिश्रमिकापोटी व भत्यांपोटी होणार खर्च 
संबंधित कार्यालयाच्या “कार्यालयीन खर्च” या शीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. वित्त विभागाच्या दि. २९.०१.२०२० च्या परिपत्रकान्वये 
तात्पुरत्या/कंत्राटी/हंगामी कर्मचाऱ्यांचे पारिश्रमिक/मानधन इत्यादी “१० कंत्राटी सेवा” या उद्दिष्ट 
शीर्षातून करण्याबाबत निदेश देण्यात आलेले आहेत. 
२. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या घेण्यात येणाऱ्या सेवा देखील कंत्राटी स्वरुपाच्या असल्याने, खर्चाचे 
काटेकोर वर्गीकरण करण्याच्या दृष्टीने विवक्षित कामासाठी घेण्यात येणाऱ्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या 
सेवेचा खर्च देखील “१० कंत्राटी सेवा” या “उद्दिष्ट शीर्षा” तून भागविण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास 
अनुसरुन आता खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
३. या शासन परिपत्रकाच्या दिनांकापासून दि. १७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचा 
अवलंब करून “विवक्षित कामासाठी” करार पद्धतीने घेण्यात येणाऱ्या, सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या 
पारिश्रमिकापोटी व भत्यांपोटी होणारा खर्च “१० कंत्राटी सेवा” या “उदिष्ट शीर्षा” तून भागविण्यात यावा. 
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेतलेल्या 
खर्चाच्या प्रदानाकरिता निधीची आवश्‍यक तरतूद “१० कंत्राटी सेवा” या उद्दिष्ट शीर्षा खाली 
अर्थसंकल्पित करण्याची सर्व विभागांनी दक्षता घ्यावी. 
४. चाळू आर्थिक वर्षात विभागांनी दि. १७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार सेवानिवृत्त 
अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्यासाठीच्या निधीची तरतूद “१३ कार्यालयीन खर्च” या “उद्दिष्ट 
ane” खाली केली असल्यास व सदर योजना संकेतांकांतर्गत “Io कंत्राटी सेवा” हे “उद्दिष्ट शीर्ष” 
उपलब्ध असल्यास, “१३ कार्यालयीन खर्च” मधून “१० कंत्राटी सेवा” या “उद्दिष्ट sel” मध्ये अनुदानाचे 
फेरवाटप करण्यात यावे. तथापि, सदर योजना संकेतांकांतर्गत “१० कंत्राटी सेवा” हे “उद्दिष्ट शीर्ष” 
उपलब्ध नसल्यास, चालू आर्थिक वर्षापुरता सदर खर्च “१३ कार्यालयीन खर्च” या “उदिष्ट ssl” तून 
भागविण्यात येईल. आगामी आर्थिक वर्षात १० कंत्राटी सेवा हे उद्दिष्ट शीर्ष उपलब्ध करण्याबाबत 
विभागांनी आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 
५. सदर शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक : संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२२/कोषा प्रशा ४, 
दि. २९.०१.२०२० च्या शासन परिपत्रकाच्या धर्तीवर व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९/ 
२०२१/कोषा प्रशा ४, दि. २३.०६.२०२१ वर दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००(भाग-१)/१३ 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०७१४१६२५०६५४०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rohini Bhalekar 
DN: Maharashtra, ou=General 


. ‘i Adi postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25. 10559857F4234e9691892346c88247ac81 346a1b722 
ohini 810१16९१1४: 
serialNumber=1bb01c2624481a76c6d4667f2448f1 3830194175447 
8175d8f90da5b040bf94, cn=Rohini Bhalekar 
Date: 2021.07.14 16:32:11 +05'30" 


(रो. स. भालेकर) 
सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


. मा 


— 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

९. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१०. सर्व मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११. मा. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य. 

१२. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१३. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 

१८. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई. 

१९. प्रबंधक, लोकायुक्‍त व SUSY यांचे कार्यालय, 

२०. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 

२१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

२२. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

२३. मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

२४. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई 

२५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

२६. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२७. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२८. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३०. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख/प्रादेशिक प्रमुख/कार्यालय प्रमुख. 
३१. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 

३२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३३. निवडनस्ती (कार्यासन १३). 


र्न 


— 


न्न 
ळी 


eS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


